RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No.MH /MR / South - 322 / 2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ६२ ] 


गुरुवार, सप्टेंबर ४ , २०१४ / भाद्र १३, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २०४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ . 


क्र . राग्राप -१०१३/ प्र.क्र . १३३/ १३/ ग्रासं -२. - क्रमांक ग्रासप-२०१३/ प्र.क्र . २३/ ग्रासं-२ ही दिनांक ९ एप्रिल २०१३ ची या अधिसूचनेद्वारे 
अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. आता क्रमांक राग्राप २०१३ / प्र.क्र . १३३ / १३/ ग्रासं .-२ ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ ( १९ ८६ चा ६८ ) च्या 
कलम ३० , पोट-कलम (२ ) व कलम ७ च्या पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
राज्याकरिता राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत करीत आहे . त्यामध्ये खालील सदस्य राहतील : 


अ.क्र . 


संवर्ग 


समितीवरील 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


शासकीय सदस्य 


१ 


राज्य शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विषयक कामकाजाचा प्रभार असलेले मंत्री 


अध्यक्ष 


२ 


राज्य शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विषयक कामकाजाचा प्रभार असलेले राज्यमंत्री 


उपाध्यक्ष 


३ 


सदस्य 


~ 


~ 


राज्य विधानमंडळाचे सदस्य 
( १ ) श्री . चंद्रशेखर मारोतरावजी घुले, विधानसभा सदस्य , 
मु . पो . दहिगावने, ता . शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर 
( २) श्री . नितीन केशवराव भोसले, विधानसभा सदस्य , 
प्लॉट नं . ३६ , शिवायन , कर्मयोगी नगर, नाशिक , ता . जि . नाशिक 
( ३ ) श्री . दिवाकर रावते , विधान परिषद सदस्य , 
हाऊस नं . १०८ , ज्ञानसागर बिल्डींग, एस . के . बोले मार्ग, दादर , मुंबई ४०० ०२८ . 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रबंधक 


. 


४ 


पदसिद्ध सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, सप्टेंबर ४ , २०१४/ भाद्र १३, शके १ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


५ 


सदस्य 


w 


सदस्य 


सदस्य 


राज्य शासनाच्या विभागाचे ५ प्रतिनिधी 
( १) प्रधान सचिव, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
( २) प्रधान सचिव / सचिव, (ऊर्जा) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
( ३) प्रधान सचिव / सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
( ४ ) प्रधान सचिव / सचिव, गृह निर्माण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
( ५ ) प्रधान सचिव / सचिव , ( सहकार ) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
केंद्र शासनाने नामनिर्देशित केलेले शासकीय प्रतिनिधी 
( १ ) ग्राहक व्यवहार विभागाने नामनिर्देशित केलेला सदस्य 
( २ ) ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्स ( BIS ) अथवा नॅशनल टेस्ट हाऊस ( NTH) यांचे प्रतिनिधी 
( नजिकचे कार्यालय ) 
( ३ ) माहिती व प्रसारण विभाग (नजिकच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील ) 
( ४ ) माध्यमिक व उच्च शिक्षण विभाग ( नजिकच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील ) 
( ५ ) युवक व्यवहार व क्रीडा विभाग ( नजिकच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील ). 
अशासकीय सदस्य 
राज्यशासनाने नामनिर्देशित केलेले अशासकीय सदस्य 
( १ ) ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी 
( अ ) कोकण विभाग. 
१. श्री . मनोहर एस कामथ , प्रतिनिधी, 

कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई 

ब्लॉक जे. आझाद मैदान, कामा हॉस्पिटल समोर, महापालिका मार्ग, मुंबई. 
( ब ) पुणे विभाग. 
२. श्री . नाथा हरिभाऊ शेवाळे, प्रतिनिधी, 

कारेश्वर शैक्षणिक संस्था , मु.पो. कारेगाव, ता . शिरूर , जि . पुणे 
( क ) अमरावती विभाग. 
३. श्री . संजय विठोबा गवई , प्रतिनिधी, 

अखिल भारतीय मागासवर्गीय विकास मंडळ , डॉ . फराद कॉम्प्लेक्स , 

बसस्थानकाजवळ , मेन रोड, बुलढाणा 
( २ ) ग्राहकांच्या हितांशी संबंधित व्यक्ती 
४. श्रीमती सीमा नरेंद्रसिंग परदेशी, 
९ ७, बसप्पा पेठ , 

न्यू 

राधिका रोड , 
५. श्री . संजय दिनकरराव पाटील , 
कामगार सोसायटी , प्लॉट नं .-८ , ८ वी गल्ली, राजारा 

जारामपुरी , कोल्हापूर . 
६. श्रीमती वर्षा संजय घाडगे , 

दसरा रोड, महाल , नागपूर 
( ३ ) शेतकरी प्रतिनिधी. 
७. श्री . कृष्णा 

सोनाजी खैरनार , 
मु.पो. सटाणा, ता . बागलान, जि . नाशिक . 


. 


सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, सप्टेंबर ४ , २०१४ / भाद्र १३, शके 


१ ९ ३६ 


३ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी. 
८. श्री . एन . के. भुपेशबाबु, 

१ , सारीनि को . ऑ. हा . सो ., सेक्टर-१६ अ , वाशी, नवी मुंबई 
९ . श्रीमती एलिस जॉन्सन थेराटिल, 

बी -३३/ १२९ , थेराटिल हाऊस , सीएसटी रोड , पी . ओ. विद्यानगरी , 

सुंदर नगर , सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई 
ग्राहक संरक्षण विभागाचे सह / उपसचिव 


. 


८ 


सदस्य सचिव 


२. वरील राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद खालील अटींच्या अधीन राहून गठीत करण्यात येत आहे : 

(१ ) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची मुदत ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्ष इतकी असेल . 

( २ ) राज्य विधान मंडळाच्या सदस्यांची मुदत ही तीन वर्षेकिंवा त्यांच्या सदस्यत्वांची मुदत संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत राहील . 

( ३ ) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची कार्यपद्धती व त्या अनुषंगिक बाबी या महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम , २००० , महाराष्ट्र ग्राहक 
संरक्षण ( सुधारणा) नियम , २००४ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण ( सुधारणा) नियम, २०० ९ मधील तरतुदीनुसार अनुसरण्यात याव्यात. 

( ४ ) निवड करण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी/ व्यक्तींनी ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम केल्यास त्यांची निवड रद्द 
करण्यात येईल . 


३. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उ. द. वाळूज, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


